वाचा 


कोषागारातून रोख देय अनुदान 

केंद्र पुरस्कृत स्वच्छ भारत Pars (ग्रा.) अंतर्गत 
सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी 
अनुसुचित जमाती घटकासाठी केंद्र हिळ्याचे 
अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 

(लेखाशीर्ष २२१५ ९८६२) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१७/प्र.क्र.८१/पापु-१६ 
७वा मजला, जी.टी. रूग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक: २२ मार्च, २०१८ 


. केंद्र शासनाचे मंजूरी आदेश क्रमांकः एस-१२०११/७/२०१५-एसबीएम,दिनांक १२ फेब्रुवारी, 


२०१८. 
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत Pars (ग्रा) संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना: दि.१८ डिसेंबर, २०१४. 


३. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,शासन परिपत्रक क्रमांकः स्वभामि-२०१४/प्र.क्र.२७/पापु-०८, 


षट्‌. 


दि.७ नोव्हेंबर, २०१४. 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,शासन पत्र क्रमांक: स्वभामि-२०१५/प्र.क्र.१९४/पापु-०८, दि.११ 
जानेवारी, २०१६. 

आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.०६ / कार्यासन ६, दिनांक 
१४ नोव्हेंबर, २०१७. 

वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८ एप्रिल,२०१७. 


७. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,शासन निर्णय क्रमांक: स्वभामि-२०१७/प्र.क्र.८१/पापु-१६, 


क 


दि.११ जूले,२०१७. 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,शासन निर्णय,दिनांक स्वभामि-२०१७/प्र.क्र.८१/पापु-१६, दि.२९ 


नोव्हेंबर, २०१७. 


९. 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,शासन शुध्दीपत्रक,दिनांक स्वभामि-२०१७/प्र.क्र.८१/पापु-१६, 


दि.१६ जानेवारी २०१८. 


Weal 


केंद्र पुरस्कृत स्वच्छ भारत Par (ग्रा) योजनेअंतर्गत केंद्र sara जनजाती क्षेत्र उपयोजना 


घटकासाठी (अनुसुचित जमाती घटक) २२१५ ९८६२ या ळेखाशीर्षाखाळी सन २०१७-१८ या 
वर्षाकरीता रु.३०२९१.५० लक्ष नियतव्यय मंजुर करण्यात आला असून तो पुर्णपणे अर्थसंकल्पीत 


करण्यात आला आहे. SH वाचा क्र.७ व ८येथील शासन निर्णयान्वये केंद्र शासनाकडून प्राप्त केंद्र 


हिछ्याचा पहिल्या व दुसऱ्या हप्त्याचा रु. ६४९२.०२लक्ष एवढा निधी वितरित करण्यात आलेला 


आहे. उक्त वाचा अ.क्र.१ येथील केंद्र शासनाच्या मंजूरी आदेशान्वये स्वच्छ भारत FM (ग्रा.) 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१७/प्र.क्र.८१/पापु-१६ 


अंतर्गत अनुसूचीत जमाती घटकासाठी सन २०१७-१८ या अर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या हप्त्यापोटी केंद्र 
हिऱऱ्याचा रू. ६६०७.२६लक्ष (रू.सहासष्ट कोटी सात लक्ष सव्वीस हजार फक्त) इतका निधी 
राज्यास प्राप्त झाला असून सदर निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा झाल्याचे वित्त विभागाने 
कळविले आहे. सदर निधी हा मागणी क्र.टी-५ खाली असल्याने, आदिवासी विकास विभागाने वाचा 
अ.क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडे हा निधी सुपूर्द केला असून 
सदर उपलब्ध निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 

केंद्र पुरस्कृत स्वच्छ भारत FRA (ग्रा) योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक 
वर्षाकरिता अनुसुचित जमाती घटकासाठी केंद्र हिळ्याच्या तिसऱया हप्त्यापोटी रू. ६६०७.२६लक्ष 
(रू.सहासष्ट कोटी सात लक्ष सव्वीस हजार फक्त) इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन 
देण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या ऑक्टोबर,२०१७ मधील सुधारीत मार्गदर्शक सूचनेनुसार 
माहिती, शिक्षण व संवाद (IEC) आणि क्षमता बांधणी इत्यादीसाठी केंद्र हिश्‍श्‍्याचा ५% निधी राज्यात 
खर्च करणे आवश्‍यक आहे. उपलब्ध रु. ६६०७.२६लक्ष निधीपैकी राज्यस्तरावरील प्रशासकीय 
खर्चासाठी रु.१३.२१ लक्ष इतका निधी संचालक,पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था यांचे अधिनस्त 
ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये झासन मान्यता देण्यात येत आहे. जिल्हा परिषदांना वितरीत 
करावयाचे रू.६५९४.०५ लक्ष (रू.पासष्ट HARV लक्ष,पाच हजार फक्त) इतके अनुदान 
संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील स्तंभ 
क्र. ३ नुसार अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे रोख स्वरूपात वितरित करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये शासन मान्यता देण्यात येत आहे.जिल्हा परिषदांना वितरित करण्यात येत असलेल्या 
सदर निधीतून जिल्हा परिषदांनी ५% निधी माहिती, शिक्षण व संवाद (IEC) आणि क्षमता बांधणी 
इत्यादीसाठी खर्च करावा. वितरित करण्यात येत असलेला सदर निधी जिल्हा परिषदांनी सदर 
आदेश निर्गमित झाल्यापासून तात्काळ खर्च करावा अन्यथा आपणास आवश्यकता नाही असे 
समजून सदर निधी इतर जिल्ह्यात वळविण्यात येईल. सदर अनुदान हे Gard मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


०२. “राज्यस्तरावर संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था यांचेकडे ठेवण्यात आलेली 
रू. १३.२१ लक्ष एवढी रक्‍कम आहरण व संवितरण अधिकारी तथा वित्त नियंत्रक, रिफॉर्म सपोर्ट व 
प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट (जलस्वराज्य प्रकल्प टप्पा-२), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांचेकडे BEAMS प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. सदर रक्‍कम रू १३.२१ लक्ष (रूपये 
तेरा लक्ष, एकवीस हजार फक्त) अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई यांच्या कार्यालयातून 
आहरीत करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी तथा वित्त नियंत्रक, रिफॉर्म सपोर्ट व प्रोजेक्ट 
मॅनेजमेंट युनिट (जलस्वराज्य प्रकल्प टप्पा-२) (श्री. एन.व्ही. कोंगळे), पाणी पुरवठा व स्वच्छता 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१७/प्र.क्र.८१/पापु-१६ 


विभाग,मंत्रालय, मुंबई यांना व नियंत्रक अधिकारी म्हणून उप सचिव तथा प्रकल्प संचालक, 
सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष (श्री.रुचेश जयवंशी), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी तथा वित्त 
नियंत्रक, रिफॉर्म सपोर्ट व प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट (जलस्वराज्य प्रकल्प टप्पा-२) (श्री. एन.व्ही. 
HPT), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी रू. १३.२१ लक्ष इतकी रक्‍कम 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई यांच्या कार्यालयातून आहरीत करून स्वतंत्र धनादेशान्वये 


संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, नवी मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करावी”. 


05. 


Ov. 


या शासन निर्णयाद्वारे मुक्‍त केलेली रक्‍कम पुढील अटींवर मंजूर करण्यात येत आहे. 


अ) या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर केलेले अनुदान ज्या करणासाठी मंजूर करण्यात आले आहे त्याच 


करणासाठी खर्च करण्यात यावे. संबंधित जिल्हा परिषदा/संस्था यांनी या शासन निर्णयाद्वारे 
मुक्‍त केलेला निधी, या कार्यक्रमासाठी उघडलेल्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करावा. 


आ) संबंधित जिल्हा परिषदेने/संस्थेने या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा 


ड्‌) 


जास्त खर्च करू नये. 

अट क्र.३-अ आणि ३-आ यांची पुर्तता झाली आहे याची खात्री करण्यासाठी, महालेखापाल-१, 
मुंबई व महाळेखापाल-२, नागपूर यांच्याकडे जिल्हा परिषदेच्या संबंधित अधिकारी/कर्मचारी 
यांनी लेखे तपासणीसाठी सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत. 
सदर रक्कम केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमधील तरतूदींनुसार तसेच या 
संदर्भात राज्य शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनेप्रमाणे/ आदेशाप्रमाणे खर्च करण्यात 
यावी. 


उ) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमाचा विहित नमून्यातील मासिक प्रगती अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या १० 


झं 


तारखेपर्यंत शासनास पाठविण्याची दक्षता घ्यावी. शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
सूचनेप्रमाणे जिल्हा परिषदांनी या अनुदानाच्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयात 
नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालावा व ताळमेळाचे अहवाल विहित कालावधीत या 
विभागातील पापु-०४, पापु-१६ व पापु-२० या कार्यासनांस सादर करावा. 

पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था यांनी निधी वितरण, खर्च याबाबतची नोंद केंद्र शासनाच्या 
संकेतस्थळावर (॥॥॥8) घेण्याची दक्षता घ्यावी. 


त्र) सदर रक्‍कम खर्च करताना वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, 


दि.१८ एप्रिळ, २०१७ मधील अटी व aiid काटेकोरपणे पालन करून आव्यक बाबींची पुर्तता 
करून कार्यपूर्ती अहवाल/नमूद प्रमाणपत्रे शासनास त्वरीत सादर करावीत. 


ल) सदर रक्कम खर्च झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास त्वरित सादर करावे. 


हा खर्च "मागणी क्रमांक टी-५, २२१५- पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०२ जलनि:स्सारण व स्वच्छता, 


७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना, 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१७/प्र.क्र.८१/पापु-१६ 


(09) (०३) स्वच्छ भारत अभियानातंर्गत वैयक्तिक CSSA बांधणे (२२१५ ९८६२)" ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची STS. MSS अनुदान सशर्त मंजूर करण्यात येत आहे. 

०५. सदर शासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०१७/ 
प्र.क्र.०६/कार्यासन-६,दि.१४ नोव्हेंबर,२०१७ अन्वये, निधी वितरणाबाबत विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारात व वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.9५/अर्थ-३,दि.१८एप्रिल,२०१७ अन्वये 
या विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात तसेच सदर परिपत्रकातील अटी व शातींच्या अधीन राहून मुक्‍त 
करण्यात येत आहे. उपरोक्त रु. ६६०७.२६ लक्ष एवढा केंद्र निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा 
झाल्याबाबतची खात्री वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेकडुन करण्यात आली आहे. वित्त विभागाचे शासन 
परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/ प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८ एप्रिल, २०१७ मधील परिपत्रकातील परिच्छेद ७ ते १८ 
मधील तसेच सदर परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अ.क्र. १ ते ८ व अ.क्र.८मधील तपासणीसुचीतील 
अ.क्र.१ ते १० मधील लागू असलेल्या अटी व शर्तीची पुर्तता होत असल्याचे प्रमाणीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ए/५/५/.॥॥0॥/959॥॥॥9.90०५९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२२१४५९२११२२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


0९: 
, 
2 
Smita th ri lope 
2.5.4.20=f85d92aa99ea42eb86747707e3c3al 
29af986c1f95f6bc3e8165ceaf5155e6e7, 


h 1 R serialNumber=4b9befd340493837db4cffafa6 
a C 7 | Nn a n e b96eeafaa3c12a7a6bf0467b0F517b724e8ee, 
cn=Smita Sachin Rane 


Date: 2018.03.22 16:11:19 +05'30' 


(स्मि. स. राणे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई.प्रधान सचिव, पाणी 
पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 मुंबई/नागपूर (लेखा परीक्षा व अनुज्ञेयता) 
५. विभागीय आयुक्त, सर्व. 

६. उपायुक्त, विकास/आस्थापना, सर्व विभागीय आयुक्‍त यांचे कार्यालय. 

७. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती सर्व. 

८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१०. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/नागपूर. 

११. संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, (WSSO), बेलापूर, नवी मुंबई. 
१२. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा.व स्व.), जिल्हा परिषद, सर्व. 

१३. उप मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, जिल्हा परिषद, सर्व. 

१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 


७८ “८-७ A -0 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१७/प्र.क्र.८१/पापु-१६ 


१५. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

१६. नियोजन विभाग, (का.क्र.१४४३) मंत्रालय, मुंबई. 

१७. आदिवासी विकास विभाग, (कार्यासन-६) मंत्रालय, मुंबई. 

१८. वित्त विभाग, (व्यय-३) मंत्रालय, मुंबई. 

१९. कार्यासन क्र.पापु-०४, पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०. निवड नस्ती, कार्यासन पापु-१६. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१७/प्र.क्र.८१/पापु-१६ 


केंद्र पुरस्कृत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) अंतर्गत अनुसुचित जमाती घटकासाठी सन २०१७-१८ करिता केंद्र 


विवरणपत्र 


PIRATE अनुदानाचे वितरण (लेखाशिर्ष २२१५ ९८६२). 
शासन निर्णय क्र.स्वभामि-२०१७/प्र.क्र.८१/पापु-१६, दिनांक २२ मार्च, २०१८ सोबतचे सहपत्र. 


(रू.लाखांत) 
अ.क्र. | जिल्हा या शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात येत असलेला निधी 
परिषद 
9 ? 2 
a वासो १३.२१ 
२ | a 10.09 ,०० 
३ | रायगड ४१६.६७ 
४ | रत्नागिरी Pw 
षु सिंधुदूर्ग Po | .00 
६ | पालघर 10.00 | 
७ | नाशिक ६४२.९७ 
धुळे ४८६.७८ 
नंदूरबार ३०००.०० 
| ao | जळगाव 10.00 | 
| ११ | अहमदनगर 10.00 | 
१२ पुणे 10.00 | ,00 
१३ | सातारा 10.00 
१४ । सांगली Pw 
१० [Mor fw | 
१६ |कोल्हापू fo 0.00 
१७ | औरंगाबाद 10.00 | 
१८ | जालना 10.00 | ,00 
१९ | परभणी 10.00 | 
२० | हिंगोली Po | 00 
२१ | बीड 10.00 | ,०० 
२२ | नांदेड ६८५.२५ 
२३ | उस्मानाबाद Pe 
२४ | लातूर 10.00 | ७४ 
२५ । अमरावती ३१९.२० 
२६ | अकोला 10.00 | ००) 
२७ | वाशिम Po 
२८ बुलढाणा Po 
२९ | यवतमाळ ५४०.६० 
३० | नागपूर 10.00 | 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१७/प्र.क्र.८१/पापु-१६ 


अ.क्र. 


जिल्हा 
परिषद 


या शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात येत असलेला निधी 


वर्धा 


२१ 10.00 | 
३२ | भंडारा nS 
३३ | गोंदिया 10.00 | 
३४ | ASIN 10.00 | 


३५ 


गडचिरोली 


५०२.५८ 


एकूण 


६६०७.२६ 


अक्षरी रूपये 


सहासष्ट कोटी सात लक्ष सव्वीस हजार फक्त 


डं Digitally signed by Smita Sachin Rane 
S mM | t a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Water Supply and Sanitation 
Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


. 
S a Cc h | n 2.5.4.20=f85d92aa99ea42eb8674770763c3 
a129af986c1f95f6bc3e8165ceafS 155e6e7, 
serialNumber=4b9befd340493837db4cffaf 
a6b96eeaf6aa3cl 2a7a6bf0467b0f517b724 


Ra n e e8ee, cn=Smita Sachin Rane 


Date: 2018.03.22 16:11:46 +05'30' 


(स्मि.स.राणे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


